श्री. अभिराज गजानन गिरकर, सह संचालक, नगर 
रचना यांची पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणातील “महानगर नियोजनकार (नियोजन)” 
पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रतिनि-१२२०/२३२/प्र.क्र.३६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

नगर विकास विभागाच्या नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१८/१३४६/ 
प्र.क्र.१०८/नवि-२७, दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये श्री.अ.ग.गिरकर यांना सह संचालक, नगर 
रचना या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची नियुक्‍ती पदोन्नतीनंतरच्या सह 
संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, पुणे (श्री.सु.बा.नांगनुरे, सह संचालक, नगर रचना यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणार्‍या पदावर) या पदावर करण्यात आली होती. तथापि, श्री.नांगनुरे, सह संचालक, नगर रचना यांचे पद 
रिक्‍त न झाल्याने श्री.गिरकर हे पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत आहेत. श्री.गिरकर यांना सह संचालक, 
नगर रचना या पदावर पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन 
आदेशा देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम ४० (१) मधील तरतुदीनुसार 
श्री.विवेक खरवडकर, मुख्य अभियंता, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या महानगर नियोजनकार, पुणे 
महानगर wear विकास प्राधिकरण या पदावर शासन निर्णय क्र.प्रतिनि-१२१६/७०/प्र.क्र.१८/नवि-२७, 
दि.०७.०४.२०१६ अन्वये करण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती व शासन पत्र क्र. प्रतिनि-१२१६/युओआर- 
२५/प्र.क्र.३३७/नवि-२७, दि.३१.०१.२०१८ अन्वये विहित केलेला प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपुष्टात 
आणून त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागास परत करण्यात येत आहेत. 
०२. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील नियोजन विभागातील महानगर नियोजनकार 
(नियोजन) हे पद नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभागाच्या सह संचालक/उप संचालक दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येईल, असे दर्जोन्नत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व तसे पद 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी त्यांच्या आकृतीबंधात दर्जोन्नत करावे. 
०३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम vo (१) मधील अटी व शर्ती 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-१२२०/२३२/प्र.क्र.३६/नवि-२७, 


तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
कलम ५(१)(ख) व (ग) मधील तरतुदींनुसार श्री. अभिराज गजानन गिरकर, सह संचालक, नगर रचना 
यांची श्री.विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार (नियोजन) यांच्या ऐवजी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र 
विकास प्राधिकरणातील महानगर नियोजनकार (नियोजन) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


०४. श्री. अभिराज गजानन गिरकर, सह संचालक, नगर रचना यांच्या सेवेची नगर रचना विभागास 
Maha असेल त्यावेळी त्यांना प्राधिकरणाच्या सेवेतून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही महानगर 
आयुक्‍त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी करावी. 


०५. संचालक, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग, पुणे यांनी श्री.अ.ग.गिरकर, सह संचालक, 
नगर रचना यांच्या उपरोक्‍त पदस्थापनेमुळे रिक्‍त होणाऱ्या उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, 
विशेष घटक, अकोला महानगरपालिका, अकोला या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविणे व 
श्री.गेरकर यांना उपरोक्त नवीन पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करणे याबाबतचे कार्यकारी 
आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२००२११०९४५४६०८२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
Date: 2020.02.11 16:58:04 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
१) श्री. अभिराज गजानन गिरकर, सह GASH, नगर रचना यांना (संचाळक, नगर रचना आणि 
मूल्य निर्धारण विभाग, पुणे यांचेमार्फत) 
२) श्री.विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार यांना (महानगर आयुक्‍त, पुणे महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेमार्फत) 
प्रत :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 
३. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
५. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-१२२०/२३२/प्र.क्र.३६/नवि-२७, 


६. महानगर आयुक्‍त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर wear क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
पुणे, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, नविन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन 
जवळ, आकुर्डी, पुणे-४११ ०४४. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

८. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. मा. राज्य मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, अकोला महानगरपालिका, अकोला. 

११. अवर सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

92. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


